क न 0. स 
अद्वितीय जें ख्यात । परब्रह्म जें वेदांत । तोचि विकट गजानन ।।१।। 
त्यानें माया केली उत्पन्न । त्यांत बिंबित ब्रह्म पावन । विकटाचें जें 
आत्माकार प्रसन्न । सर्वत्र भ्रमस्थ जीववाचक ।।२।। त्या विकटापासून । 
संज्ञा जाहली उत्पन्न । तीच भार्या रवीची होऊन । खेळकरी माया 
तीच असे ।।३।। बिबमय वीर्यापासून । नाना जीव तिच्यांत उत्पन्न । 
त्यांचा प्रसवदाता म्हणून । सूर्य नामें ख्यात असे ।।४।। संज्ञेसहित सूर्य 
ज्ञानहीन । घोर तप करी एकमन । गणेशाचे करी ध्यान । दिव्य वर्ष 
सहस्रावधी ।।५।। एकाक्षर मंत्र जपें अविरत । तोषवी तो गणेशचित्त । 
तोही भक्तवत्सल कारणें प्रकटत । म्हणे सूर्या वर माग ।।६।। सूर्यासी 
तो तें सांगत । वर माग जो असेल वांछित । देईन मी at 
संतुष्ट । जरी दुर्लभही तो असेल ।।७।। भानु गणेशास पाहून । जाहला 
हर्षोत्फुल्ल प्रसन्न । संज्ञेसहित उभा राहून । प्रणाम करी गजाननासी 

NEN पुनःपुनः त्यास नमित । महायश त्यास पूजित । कर जोडून 
संज्ञेसहित । स्तवन करी भक्तिभावें ।।९।। विकटासी मायामायिकरूपासी | 
वामांगी संज्ञा ज्याच्या त्यासी । दक्षिणांगीं भानू सेवी जयासी । त्या 
गणाधीशा नमन असे 112011 सिद्धिबुद्धिपतीसी । भानू संज्ञायोगें त्या 
गजाननासी | एकमेव अद्वितीय ब्रह्मासी । कैसें वर्णू तयासी मी ।।११।। 
धन्य मी सर्वभावें जगांत । पाहिला गजानन देव श्रेष्ठ । त्या 
सर्वादिपूज्यास नमित । गजाननासी परमात्म्यासी ।।१२।। हेरंबासी सदा 
ज्येष्ठराजासी | परेशासी महाविध्ननाशनासी । महात्म्यासी दुरात्म्यांस 
दंडकर्त्यासी | महाविघ्नदायका नमन ।।१३।। अनाथासी सनाथनाथासी । 
सर्वदायकासी अनाथनाथासी । नाथनाथासी अनंत विश्वासी । 
अनंतमायाधरा नमन ।।१४।। ब्रह्मणस्पतीसी कवीसी | मूषकवाहनासी 
सर्वातरप्रचारीसी । मूषकध्वजासी मयूरेशासी | नमन तुजला पुनः 
मु. पु. खंड. ६ अ. ४४ 


पुनः ।।१५।। किती करूं मी तुझी स्तुती । पंचचित्त प्रचालक तूं 
अससी । गणाधीशा म्हणोनि तुजसी । प्रणाम करितों तुष्ट होई ।।१६।। 
ऐसी स्तुति जैं गात । तैं रोमांचित शरीर होत ae कंठ वर्तत | 
नाचतसे आनंदानें ।।१७।। तेव्हां गणेश त्यास म्हणत । तूं केलेलें हें 
स्तवन मज संमत । ade होईल निश्चित । पाठकां तैसे वाचकांसी 
।।१८।। जें जें इच्छित असेल मनांत । तें तें देईन मी संतुष्ट । 
स्तोत्रपाठकास.अन्तीं करित । ब्रह्ममय महामते ।।१९।। तुज देईन वर 
निश्चित । मीं असे भक्तिमोहित । तूं arated प्रख्यात । भक्तश्रेष्ठ 
होशील माझा ।।२०।। भानु म्हणे तैं गणेशाप्रत | माझ्यावरी ढुंढें तूं 
संतुष्ट । भक्ति दे तुझी दृढ सतत | स्वाभाविक ज्ञान मज देई 11२१।। 
नाना कार्य करण्याचें बळ । सर्वात्मकारक दे शरीर बळ । मज करी 
गणेश भक्त निर्मळ । गाणपत्यप्रिय सर्वदा ।1२२।। तूं माझा पुत्र 
व्हावें । तारणात्मक जगीं स्वभावें । तेथ मीं तुज प्रेमें भजावें । निरंतर 
पुत्रभावानें 112311 हृदयांत farses | देवस्वरूपास मी मूर्त । नित्य 
ध्याता कृतकृत्य होत | ऐसें करी गजानना evil तथाऽस्तु म्हणून 
अन्तर्धान । पावले देव गजानन । सूर्य त्यांचें करी चितन । प्रियेसह 
घरीं परतला ।।२५।। सूर्य नंतर सत्तायुक्त । ज्ञानवंत निर्मी असदब्रह्म 
अद्भुत । जें नाना BRA | परम आश्चर्यकारक ।।२६।। गणेशाच्या 
वरदानानें मोहहीन । भानू त्याचें करी भजन । योगीन्द्र वंद्य भक्तियुक्त 
मन । श्रेष्ठ भक्त गणेशाचा ।।२७।। एके दिनीं प्रियेसहित । 
गणनायकास तो स्मरत | तामिस्र असुरें बळ गवित । पीडित बहुत 
जाहला ।।२८।। स्मृतीनें आठवित स्वसुत | बाळ जो शुंडाधर उदात्त । 
त्यास पाहून विभावसू म्हणत । कोण तूं बाळा गणेशाकृती ।।२९।। 
येथ कां रे आलास | कीं तूं गणेश परमेश । सूर्याच्या ऐकून वचनास | 
पान ६०९ 


त्यास म्हणे गजानन 113 0 । स्मृतिउत्पन्न मी तुमचा सुत । सूर्या विघ्नेश्वर 
साक्षात । पूर्वी वर दिला तो स्मर चित्तांत । पुत्र तुझा मी जाहलों ।।३१।। 
आतां माझें करी पालन । पित्या संज्ञेसह करी लालन । त्याचें तें वचन 
ऐकून । संज्ञेसह अर्यमा प्रणाम करी ।।३२।। पूजा करून त्यास स्तवित। 
अथर्वशीर्षावर्तन करित | एवढ्यांत तामिस्रासुर येत । सविता देवासन्निध 
।।३३।। त्यास पाहून भयें पळत । गणनाथ परी निर्भयचित्त । उठून 
मुष्टिघातें त्यास ताडित । पाडिला त्यास भूमीवरी ।।३४।। तो दैत्यपुंगव 
निर्जीव पडला । तें पाहून सविता परतला । गणनाथास वंदून उभा 
राहिला | दिङमुढ गणेशमायेनें ।।३५।। संज्ञेसह त्यास स्वीकारित | 
पुत्रभावें होऊन मोहित । लालन करी अतिहर्षित । अपूर्व सुतलाभानें 
।।३६।। गणेशमायेनें संज्ञा देत । त्या गणेशास स्तनपान विनत । वर 
देऊन पुत्र जात। वरदाख्य नाव ऐशा तें ।।३७।। तदनंतर पुत्र अंतर्हित। 
होतां भानू पडला मूर्च्छित । संज्ञेसहित अति दुःखित । तेव्हां त्यांच्या 
हृदयांत ।।३८।। स्वयमेव ढुंढी विलसत | प्रकट होऊन उपदेश करित। 
म्हणे शोक करूं नका चित्तांत | माझा वियोग न घडेल ।।३९।। माझी 
मूर्ति बनवून । तिचें करा निरंतर पूजन । तदनंतर तीं सावधान । जाहलीं 
संज्ञा सूर्यदेव ।।४०।। जैसें पुत्रे कथिलें । तैसें त्यांनी आदरें केलें । 
भक्तीनें सदा भजन केलें । मूर्ती तयाची स्थापूनी ।।४१।। अन्यशक्ति 
तैं विचारीत । कोण हा तामिस्र असुर असत । त्याचें सांग आम्हां वृत्त। 
ज्यास्तव वरद अवतार झाला ।।४२।। आदिशक्ति तेव्हां त्यांस सांगत। 
सूर्यास एकदा अहंकार होत । मीं सर्वांचा जीवनात्मक जगांत । सर्वांचा 
मी प्रकाशदाता ।।४३।। मी तेज:पुंज सर्वात । माझ्या सम कोणी न 
विश्वांत । तदनंतर बहु काळ जात । विसरला तो गणनायकासी 
।।४४।। पुढें छायेसह संग घडत । तिच्यापासून जन्मला सुत। 


मु. पु. खंड. ६ अ. ४४ 


तो हा aña नामें ख्यात । त्यास स्वीकारी gad ।।४५।। 
अंधकारकरास त्या म्हणत । पुत्रा त्रिगुणापासून अभय तुजप्रत | 
ar राज्य अद्धुत । दिलें तुजला प्रेमानें ।।४६।। जें जें इच्छिसी 
मनांत । तें तें सर्व सफल निश्चित । होईल तुझें नांव ख्यात । तामिस्र 
तूं भाग्यवंत ।।४७।। त्यास प्रणाम करून | महादैत्य तो जाई निघोन। 
पाताळांत करी गमन । तेथ शुक्राचार्य प्रेरी तया ।।४८।। दैत्य त्यास 
राजा करिती । देवांचा द्वेष्टा म्हणून स्तविती । त्यांच्यासह तो त्वरितगति। 
ब्रह्मांड मंडळ जिकीतसे ।।४९।। दैत्येशांसह राज्य करित | झाला होता 
अति बळवंत । सूर्यास पाहून तेजयुक्त | वैरभाव त्याच्या मनांत ।।५०।। 
तो अंधकारें आच्छादित । शक्तींनो सूर्यास सतत । सूर्यास निरर्थक 
करित। तेजस्व्यांत श्रेष्ठ तो होता ।।५१।। नाना यत्न जरी करित । 
तरी सूर्य त्यास fateh न शकत । तेव्हां अहंकारहीन होत । स्मरे चित्तीं 
गणनायकासी ।।५२।। तैं अवतरला गजानन । मानसपुत्र रवीचा 
होऊन। तें कथिले वृत्त शोभन । त्या बाळ गणेशें असुर मारिला ।।५३।। 
सूर्याचें केलें संरक्षण | तामिस्रासी ठार मारून । हें सर्व सूर्यपुत्राचें कृत्य 
महान । वरददेवाचें कथिलें तुम्हां ।।५४।। हें सर्वसिद्धिकर आख्यान। 
महादेवींनो जो करी वाचन। अथवा ऐकेल मन लावून । पूर्ण त्याचे 
सर्व मनोरथ ।।५५।। तो अन्तीं ब्रह्मभूत । पावेल स्वानंदषद 
अधिकृत। ऐसे हें विकट वरद चरित। सौख्यप्रद सर्वदा ।।५६।। 
ओमिति श्रीमदान्त्ये पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौदूले महापुराणे षष्ठे खंडे 
विकटवरदचरितं नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तः | 
श्रीगजाननार्पणमस्तु | 


(अध्याय चव्वेचाळिसांवा संपूर्ण) 


पान ६१० 


